पु.ल. देशपांडे महाराष्ट कला अकादमीच्या 
केंद्रीय वातानुकूलित यंत्रणेचा वार्षिक 
देखभाल कराराबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुलदे-२०१८/प्र.क्र.१२५/सां.का.२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा : १) समाजकल्याण व सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र.मकअ- 
१०९५/प्र.क्र.२६८/सां.का.१, दि.९.१०.१९९६ व दि. २६.१२.१९९६. 
२) शासन निर्णय क्र.पुलदे-२०१४/प्र.क्र.१४८/सां.का.२, दि.३१.३.२०१५. 
३) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.-अर्थस-२०१५/प्र.क्र.५५/अर्थ-३, दि.१७.०४.२०१५. 
४) प्रकल्प संचालक, पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी यांचे क्र. पुलदे/३८३, 
दि.११.१०.२०१८ रोजीचे पत्र. 


पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी संकूलातील वातानुकूलित यंत्रेणेच्या वार्षिक 
देखभाल, दुरूस्ती परिचलनाबाबतचा करार मे. व्होल्टास प्रा.लि. यांच्या बरोबर विहित 
कार्यपध्दतीचा अवलंब करून करण्यास याव्दारे मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर करार दि. २० 
सप्टेंबर, २०१८ ते दि. १९ सप्टेंबर, २०१९ या कालावधीसाठी असून त्यासाठी रु. २८,४५,७२३/- 
(अक्षरी रुपये अठठावीस लक्ष पंचेचाळीस हजार Gaal तेवीस फक्त) (सर्व करासहीत) इतकी रक्‍कम 
अदा करण्यास वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


आता या झासन निर्णयान्वये मे. व्होल्टास प्रा.लि. यांच्याशी झालेल्या करारान्वये दि. २० 
सप्टेंबर, २०१८ ते दि. १९ सप्टेंबर, २०१९ या कालावधीसाठी रु. २८,४५,७२३/- (अक्षरी रुपये 
अठठावीस लक्ष पंचेचाळीस हजार सातशे तेवीस फक्त) (सर्व करासहीत) इतकी रक्‍कम अदा 
करण्यास वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


याबाबतचा खर्च मागणी क्र. SSS -२, २२०५, कला व संस्कृती (ol) कला अकादमी (०७) 
(09) पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई (अनिवार्य) (२२०५ १४६३), १३, कार्यालयीन 
खर्च या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर झालेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. २९६/२०१८/व्यय-१५, दि. 
२०.१०.२०१८ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे-२०१८/प्र.क्र.१२५/सां.का.२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०२५१६४२३११५२३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sawant 
Balasaheb Ishwar 
Date: 2018.10.26 13:16:55 +05'30' 


(बा.ई.सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल महोदय यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मुंबई. 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.मंत्री (सर्व) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. राज्यमंत्री (सर्व) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. विधानपरिषद सदस्य (सर्व) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


मा. विधानसभा सदस्य (सर्व) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (सां.का.), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रकल्प संचालक, पु.ल. देशपांडे महाराष्ट कला अकादमी, मुंबई. 


१०) महालेखापाल,(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 

99) महालेखापाल,(लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 

१२)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई . 
) 
) 


१३) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१४) निवड नस्ती, सां.का.२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


